आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०१९-२० या आर्थिक वर्षातील ८० 
टक्के मर्यादेत उर्वरीत निधी 
वितरणाबाबत.. 

(लेखाशीर्ष २२५१ ०२११) (अनिवार्य) 

महाराष्ट्र शासन. 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१९/ प्र.क्र. ०१ / कार्यासन.६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक: ०९/०१/२०२० 


वाचा- 

१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४५/अर्थ-३, दि.०१.०४.२०१९ 

२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दि.०८.०७.२०१९. 

३) शासन निर्णय,आ.वि.वि. क्र.बीयुडी-२०१९/प्र.क्र.०१/का.६ दि.०४.०४.२०१९,दि.२०.०७.२०१९ 
शासन निर्णय- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमातंर्गत सन २०१९-२० करीता मागणी क्र.टी-४मधील 
२२५१- सचिवाळलयीन सामाजिक सेवा, ०९०- सचिवालय (००(०१) आदिवासी विकास विभाग (२२५१ 
०२११) अनिवार्य खर्चाकरीता रु. १२६६.४० लाख इतकी तरतूद अर्थसंकल्पीत आहे. संदर्भाधीन क्र.१व २ 
येथील शासन परिपत्रकांस अनुसरुन क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये या योजनेकरीता अर्थसंकल्पीत 
तरतुदीच्या ६० टक्के मर्यादेत एकुण रु.७५९.८४ लाख इतका निधी अर्थसंकल्पिय निधी वितरण 
प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. 


२. सदर झासन निर्णयान्वये खालील तक्त्यात दर्शविल्या प्रमाणे अर्थसंकल्पीत तरतुदींच्या ८० टक्के 
मर्यादेत उर्वरीत निधी वितरणास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रु.हजारात) 
मागणी क्रमांक टी-४ 
२२५१- सचिवालय-सामाजिक सेवा, ०९०- सचिवालय 
योजनेचे नाव/लेखाशीर्ष उद्दीष्ट अर्थसंकल्पीत ८० टक्के मर्यादेत नियंत्रक 
तरतुद उर्वरीत निधी वितरण अधिकारी 
१. | (००) (०१) आदिवासी ०१-वेतन १२०६८३.०० २४१३६.६ 
विकास विभाग ०३-अतिकालिक भत्ता १०६.०० २१.२ 
(२२५१ ०२११) ०६-दुरध्वनी, वीज व पाणी २००.०० उप सचिव, 
गुल्क ४०.०० आदिवासी 
त eee विकास विभाग, 
११- प्रवास खर्च १६५०.०० ३३०.०० मंत्रालय, मुंबई 
१२- विदेश प्रवास खर्च १.०० ०.२०० 
१३-कार्यालयीन खर्च ४०००.०० ८००.०० 
एकूण- (२२५१ ०२११) १२६६४०.०० २५३२८.०० 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१९/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


३. विभाग प्रमुखांनी/नियंत्रक अधिकारी यांनी वितरीत करण्यात येत असलेली तरतुद त्यांच्या 
अधिपत्याखालील आहरण व संवितरण अधिका-यांना अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेतील दिलेल्या 
सुचनांप्रमाणे तात्काळ वितरित करावी. तसेच सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी 
खर्च करतांना विभागप्रमुख तसेच नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय 
अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तिय नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन १ व २ येथील शासन 
परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


४. सदर शासन निर्ण वित्त विभागाच्या दि.०३/०१/२०२० च्या टिप्पणीन्वये दर्शविलेल्या सहमतीस 
अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


कि सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००१०७१७२९५५४५२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Kiran Kisanrao Pawar 
N: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


kK i fa Nn Ki S a Nn fa (0 el Development Department, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=68d8b 1 9f123ba59448c0926a91296 


Pp a Wa [| 205b9a87463f83 1a2beea0be5cb381a34e8, 


cn=Kiran Kisanrao Pawar 
Date: 2020.01.09 16:25:08 +05'30' 


(किरण कि.पवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र हासन 


१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक,मंत्रालय,मुंबई. 

२. मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक,मंत्रालय,मुंबई. 

३. मा.प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक,मंत्रालय,मुंबई 

४. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र १/२, मुंबई /नागपूर. 

५. अधिदान व लेखाअधिकारी, मुंबई. 

६. सर्व उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
७. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 

८. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

९. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. निवड नस्ती (का-६) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


